एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र 
राज्य, नवी मुंबई यांचे आस्थापनेवरील ४३ अस्थायी 
पदांना दि.१.३.२०२४ ते दि.३१.८.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मबाआ-२०२४/प्र.क्र.२८/का-७-अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक: ७ मार्च,२०२४. 


संदर्भ:- १. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२/प्र.क्र.९५/का-७ , 
दि. ५.४.२००३, 
२. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/वित्तीय 
सुधारणा-१, दि. ४.१०.२००४, 
. शासन निर्णय,क्र.मबाआ-२०१४/प्र.क्र.२४२(भाग-१)/का-७, दि.०५.०९.२०१४, 
. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ- २०२३ / प्र.क्र.२४ / का- ७ अ, 
दि.६.१०.२०२३, 

५. आयुकत, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांचे पत्र 

क्र. एबाविसेयो / का- १ / ATS / पदे नि.मान्यता / २०२४ /९९९, दि.२८.२.२०२४, 
६. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.२१.२.२०२४. 


AN 


oC 


प्रस्तावना आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील ४३ अस्थायी पदांना दि.१.९.२०२३ ते दि.२९.२.२०२४ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास 
संदर्भाधीन क्रमांक-४ येथील दि.६.१०.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांनी संदर्भाधीन क्रमांक- 
५ येथील दि.२८.२.२०२४ च्या पत्रान्वये ४३ अस्थायी पदांना दि.१.३.२०२४ ते दि.३१.८.२०२४ मुदतवाढ 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.६ येथिळ दि.२१.२.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व 
प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना, तसेच यापूर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या, परंतु ज्यांचा समावेहा आकृतीबंधात करण्यात 
आलेला नाही, san अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.१.३.२०२४ ते दि.३१.८.२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


३. सदरहू पदे सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत, असे आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास 
सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई संदर्भाधीन क्रमांक-५ येथील पत्रान्वये प्रमाणित केळे आहे. 
त्यानुसार एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील ४३ अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२४/प्र.क्र.२८/का-७-अ 


शासन निर्णय:- 


एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील शासन निर्णय 
क्र.मबाआ-२०१६/प्र.क्र.४४/का-७, दि.५.९.२०१४ अन्वये निर्माण करण्यात आलेल्या ४३ अस्थायी 
पदांना दि.१.३.२०२४ ते दि.३१.८.२०२४ पर्यंत या शासन निर्णयाद्वारे मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर 
पदांची वेतनश्रेणी व संवर्गनिहाय माहिती सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविण्यात आलेली आहे. 


२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आ.पु.क.,दि.२१.२.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०७१६३४१७५८३० असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
5 H | VAJ | p Di No GOVERNMENT OF HAVARASHTRA ou=WOMEN AND CHILD 


2.5.4.20=46ec07554eac404147684ed8b27adc8a 1c2a78fe8ffea3c9dd01377 
2517636, postalCode=400032, ‘Mahi 


1010510 
INumber=579FDC49AAE09A107A14D 18D2E6E7AEC6E608DE79CB840 
7CAOE64638BB98CDBO, SHIVAJI P KARWAR 


Date: 2024.03.07 16:45:19 +05'30' 


(शिवाजी पां. कारवार ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 

आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) ( लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर, 
मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखा,ठाणे (आयुक्तालय, नवी मुंबई मार्फत), 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई, 

संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी,(आयुक्‍तालय, नवी मुंबई मार्फत), 

. वित्त विभाग (का-व्यय-१४/अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय,मुंबई, 

निवड नस्ती, का-७अ. 


०७८ “७ AD OO 


o~ 
ae 
न 


one ७७ -&४ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२४/प्र.क्र.२८/का-७-अ 


पदनाम 


संचालक/आयुक्‍त 


२ [सह संचाळक/सह आयुक्‍त 


३ |उप संचालक/ उपआयुक्त 


विवरणपत्र-अ 


|_8/81-१४ 


१५६००-३९१००/७६०० 


१५६००-३९१००/६६००) ३ 


5-२५ 


लेखाधिकारी 


६ कार्यालय अधीक्षक 


लेखापाल/सहा.ळलेखाधिकारी 


लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 


लघुलेखक (निम्नश्रेणी) 


अधीक्षक/प्रमुख लिपिक (लेखा) 


सहा. आयुक्‍त( गट अ) /कार्यक्रम अधिकारी 
/ सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा) 


सांख्यिकी सहायक/वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ सहाय्यक 


ae) 
A 


an 
xp 
= 
“पफ 


एकूण 


१५६००-३९१००/५४०० 


Es 
ca 
u 
lin का 
| 

| 

ळे 


४४४०-७४४०/१३०० 


lly s y SHIVAJI P KARWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 


07554e 


SHIVAJI P KARWAR 


07A14D18D2E6E7AEC6E608DE79CB8407CA\ 
RWAR 


(शिवाजी पां. कारवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


